छत्रपती संभाजीनगर विभागातील नायब 
तहसिलदार या संवर्गातील तदर्थ 
पदोन्नत्या नियमित करण्याबाबत 
(निवडसूची सन २०२२-२३). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः TATA -२०२४/प्र.क्र. ५७/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. २०२४ 
/मशाका /२/आस्था/रा-२/प्र.क्र./”कावि-२१३, दि.१४.०३.२०२४ व दि.१६.०४.२०२४ 


शासन आदेशा:- 


छत्रपती संभाजीनगर विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी या संवर्गातील खालील 
कर्मचाऱ्यांना यापुर्वीच्या सन २०२२-२३ या निवडसुची वर्षातील नायब तहसिलदार या संवर्गात दिलेल्या 
खालील तक्त्यात नमूद नायब तहसिलदार यांच्या तदर्थ पदोन्नत्या सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात 
विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखाळी विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांक 
१४.०३.२०२४ व दिनांक १६.०४.२०२४ च्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसी व सामान्य प्रशासन विभागाने 
दिलेल्या सहमतीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित पदावर ते सध्या कार्यरत असलेल्या 
पदावरच नियमित करण्यात येत आहे. 


१) अव्वल कारकून (६) - 
ज्येष्ठता क्रमांक कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रव 


द तुकाराम पवार 
tad A महाजन 
श्री.वेजय विनायकराव म इमाव 


७ 


२ मंडळ अधिकारी (2) - 
ज्येष्ठता क्रमांक कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रव 


शासन SAS क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३३/ई-९ 


खालील अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येत आहे:- 


१) निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा 
अधिक्रमित झालेले नाहीत. 

२) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनाक ७ मे,२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
सदर सहमती देण्यात येत आहे. 


३. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३११७३५०८३५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHRIKANT 
MADHUKAR MOHITE 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. जिल्हाधिकारी, छ. संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातुर, हिंगोली, धाराशिव, नांदेड. 

७. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयत) मुंबई/नागपुर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छ. संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातुर, हिंगोली, धाराशिव, 
नांदेड 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, छ. संभाजीनगर विभाग, छ. संभाजीनगर यांच्यामार्फत). 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ र पैकी २ 


